शालार्थ क्रमांक देताना झालेल्या अनियमिततेची 
चौकशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या चौकशी 
समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्र.शालार्थ ११२०/प्र.क्र.ई६१/टीएनटी-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- ०६/०४/२०२१ 


वाचा:- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. शालार्थ ११२०/प्र.क्र.३६१/टिएनटी ३, 
दि.०१/०४/२०२१. 

शासन शुद्धिपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय दि. ०१/०४/२०२१ अन्वये शालार्थ क्रमांक देताना 
झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या चौकशी समितीची पुनर्रचना 
करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. १ मधील पथक क्र. २ मधील 


अ.क्र. २) “श्रीम. वैशाली झनकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प. नाशिक- सदस्य” 
यांचेऐवजी “श्री. सचिन जगताप, शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण), जि.प.बुलडाणा- सदस्य” तसेच 
अ.क्र.३) “श्री. अनिल शहारे, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), नाशिक- सदस्य सचिव” यांचेऐवजी 
“श्री. महेंद्र भोये, शिक्षण उपनिरीक्षक (पश्चिम), मुंबई-सदस्य सचिव” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४०६१६२३३३४२२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Imtiyaz Mushtaq 


: 
DN: c=IN, ॥ Mahi hi ‘SCHOOL EDUCATION & 
SPORT DEPARTMENT, px ICode=401 t=Mahi htt 
2.5.4.20=711 ff 9bObb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b314631 
1d5 1ec0e87d0aé6, 
‘jalNumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e07 
ushta ५५९ KaZi sisters yin 
2021.04.06 16:28:33 +05'30' 
( इ.मु.काझी 1) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः शालार्थ ११२०/प्र.क्र.६१/टीएनटी-३ 


४) अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई,नागपूर 

६) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर 

७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

८) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११) संचालक, विद्यापरिषद, पुणे 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१४) सर्व शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक (माध्यमिक/प्राथमिक) 

१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 
१७) वित्त विभाग ( कोषा प्रश्ञा-५), मंत्रालय, मुंबई 

१८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१९) निवड नस्ती-टिएनटी-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


